महिला व बाल विकास विभागांतर्गत मागणी क्र.एक्स-१, 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या प्रधान शिर्षांतर्गत 
अनिवार्य बाबींवरील तरतुदी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


महिला व बाल विकास विभाग 


शासननिर्णयक्रमांक-बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.२०/का-०४ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक- २९ ऑक्टोबर, २०२१. 


वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.६.४.२०२१. 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.६.२०२१ व दि.१४.१०.२०२१. 

महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.सकबो-२०२१/प्र.क्र.३३/का-१०, दि.३.५.२०२१. 

महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.रामआ-२०२१/प्र.क्र.३७/का-१०, दि.९.७.२०२१. 

शासन निर्णय समक्रमांक दि.७.४.२०२१, दि.१२.५.२०२१, दि.२७.५.२०२१, दि.४.६.२०२१, दि.६.७.२०२१ 


दि.२.८.२०२१, दि.२६.८.२०२१, दि.१.९.२०२१ व दि.४.१०.२०२१. 


शासन निर्णय :- 
राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चावरील निधी वितरीत करण्याच्या 
अनुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.६.४.२०२१ व दि.२४.६.२०२१ रोजीच्या परिपत्रक/ शासन निर्णयाव्दारे दिलेल्या 
मान्यतेनुसार सदर शासन निर्णयाव्दारे खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. (2) मधील लेखाशिर्ष/ उद्दिष्टांकरिता स्तंभ 
क्र. (५) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण विद्यमान तरतूद ₹ १६७७७.०३लक्ष मधून ₹२७३१.१२ लक्ष (अक्षरी रुपये सत्तावीस कोटी 
एकतीस लक्ष बारा हजार फक्त) इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात 


येत आहे. 
(रुपये हजारात) 
अ.क्र. प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट gti ue त 
तरतूद वितरीत वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाज कल्याण, 
००१ संचालन व प्रशासन, 
(०१ महिला व बाल कल्याण संचालनालय 
| (०१) (०१) महिला व बाल कल्याण संचालनालय (अनिवायी 
(२२३५-२०७२) 
०१, वेतन ३३५००० २०१००० ५०२५० 
०३, अतिकालिक भत्ता ६७५ १६८ ३३८ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२०० १२८० ११२० 
१०, कंत्राटी सेवा २५९०० १२९५० ६४७५ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ४९५७ १२३९ २४७८ 
१३, कार्यालयीन खर्च १०३१० ४१२४ ३६०८ 
१४, भाडेपट्टी व कर ३५५३ १४२१ १२४३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.२०/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट शिधा arg प्रस्तावित 
तरतूद वितरीत वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
१७, संगणक खर्च ४२२ १०५ २११ 
२१, पुरवठा व सामग्री | 900 | 00 २५ PO 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी ४०० | | | 
२८, व्यावसायिक सेवा Yo षु ३२ 
५०, इतर खर्च २० ५ शिका 
५१, मोटार वाहने ३५ ८ १८ 
एकूण (०१) (०१) ३८४६२२ २२२३३० ६५७८३ 
2 | (0१) (०३) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना, 
आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) 
(अनिवार्य) (२२३५-२३२१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५८ FO | | 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १०११८५ ६०७११ १५१७७ 
एकूण (०१) (०३) १०२०४३ ६०७११ १५१७७ 
एकूण (०१) ४८६६६५ २८३०४१ ८०९६० 
एकूण ००१ ४८६६६५ २८३०४१ ८०९६० 
१०२,बाल कल्याण 
०१,बालक समृध्दी योजना 
३ | (०१) (08) बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित गृहे व 
सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे.(अनिवार्य) (२२३५-३०३२) 
०१, वेतन ३९०५५ २३४२३३ ५८५८ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १०८४ ४३३ ३७९ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १४२ ३५ ७१ 
१३, कार्यालयीन खर्च १७३ ६९ ६० 
१४, भाडेपट्टी व कर ११०० ४४० ३८५ 
१९, आहार खर्च २५२६ ६३१ १२६३ 
२१, पुरवठा व सामग्री ४०७ १0१ 10| 
५०, इतर खर्च १६८ ४२ ८४ 
एकूण (०१) (०४) ४४६५५ २५१८४ ८१०० 
४ | (०१) (०५) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्‍क संरक्षण आयोगाची 
स्थापना (अनिवार्य) (२२३५ ए ३११ 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ४२५३ २५५१| 110 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १३५४० ८१२४ २०३१ 
एकूण (०१) (०५) १७७९३ १०६७५ २०३१ 
एकूण (०१) ६२४४८ ३५८५९ १०१३१ 


पृष्ठ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.२०/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट विद्यमान यापूर्वी प्रस्तावित 
तरतूद वितरीत वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
५ | 02, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 
(०२) (०३) संगोपन व संरक्षणाची गरजे असलेल्या मुलांसाठी 
संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
(अनिवार्य) (२२३५-३०४१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ११८३७४ | | | 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ११८४३८ ७१०६२ २०२७ 
एकूण (०२) (०३) २३६८१२ ७१०६२ २०२७ 
६ | (02) (०४ महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण मंडळाला सहायक 
अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ बी ९४२) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५५०५३ १६५०० १९८०० 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ७०५३ ४२३१ १०५८ 
एकूण (०२) (०४) ६२१०६ २०७३१ २०८५८ 
एकूण (०२) २९८९१८ ९१७९३ २२८८५ 
एकूण १०२ ३६१३६६ १२७६५२ ३३०१६ 
७ | 903, महिला कल्याण 
(०१) महिला कल्याण योजना 
(०१) (09) स्वागत केंद्रे, राज्य गृहे व संरक्षण गृहे (अनिवार्य) 
(२२३५-१२५४) 
०१, वेतन १३२८५४ ७९७१२ १९९२८ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२५० १३०० ११३७ 
१०, कंत्राटी सेवा ४८२१ २४१० १२०५ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ११०० २७५ ५५० 
१३, कार्यालयीन खर्च २०७१ ८२८ ७२४ 
१४, भाडेपट्टी व कर ४००० १६०० १४०० 
१९, आहार खर्च २५६२४ ७६८७ ११५३१ 
२१, पुरवठा व सामग्री ५२८० १५८४ | 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५६ २५६ | | 
५०, इतर खर्च ७१२ ७१ ४६३ 
एकूण (०१) (०१) १८०५६८ ९५७२३ ३६९३८ 
८ | (99) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदान 
(११) (०१) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदाने (अनिवार्य) 
(२२३५-२१६१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५६०८३ ११२१६ | | 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ३७३७८ २२४२६ ५६०६ 
एकूण (११) (०१) ९२३४६१ ३३६४२ ५६०६ 


झासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.२०/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट शिधा arg प्रस्तावित 
तरतूद वितरीत वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
९ । (२३) संरक्षण अधिकारी 
(23) (०१) संरक्षण अधिकारी (अनिवार्य) (२२३५ ए ८५७) 
०१, वेतन २१६३२९ १२९७९६ ३२४४९ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १२८२ ५१२ ४४९ 
१०, कंत्राटी सेवा ६०००० 30000 १५००० 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ३६३० ९०७ १८१५ 
१३, कार्यालयीन खर्च ४०००० १६००० १४००० 
१४, भाडेपट्टी व कर ४१७८ १६७१ १४६२ 
१७, संगणक खर्च ८००० २००० ४००० 
२०, इतर प्रशासकीय खर्च ३५९० ८९७ १७६५ 
एकूण (२३) (०१) ३३७००९ १८१७८३ ७०९४० 
एकूण १०३ ६११०३८ ३१११४८ ११३४८४ 
| ० | १०४,वृध्द, विकलांग व निराश्रीत व्यक्‍तींचे कल्याण 
(०१) (०१) भिक्षेकारी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) 
०१, वेतन १७६०५० १०५६३० २६४०७ 
०३, अतिकालीन भत्ता ११८ २९ 48 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३५०० १४०० १२२५ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १३१५ ३२८ ६५७ 
१३, कार्यालयीन खर्च १६२३ ६४९ ५६८ 
१४, भाडेपट्टी व कर ५२९ २११ १८५ 
१९, आहार खर्च २९०४७ ७२६१ १४५२३ 
२१, पुरवठा व सामग्री ३३७७ ८४४ 10| 
५०, इतर खर्च ६३० १५७ ३१५ 
एकूण (०१) (०१) २१६१८९ ११६५०९ ४३९३९ 
एकूण १०४ २१६१८९ ११६५०९ ४३९३९ 
| १ | Coo, इतर खर्च 
(०१) (०४) इमारत दुरुस्ती (अनिवार्य) (२२३५-२२४१) 
२७, लहान बांधकामे २२०५ fF १६५३ 
एकूण ८०० २२०५ | १६५३ 
एकूण ०२, समाज कल्याण १६७७४६३ ८३८३५० २७३०५२ 
१२ | ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम 
१०४, ठेव संलग्न विमा योजना 
(००) (09) ठेव संलग्न विमा योजना (अनिवार्य) (२२३५-२२५२) 
५०, इतर खर्च २४० १२० ६० 
एकूण ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा २४० १२० ६० 
एकूण २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (अनिवार्य) १६७७७०३ ८३८४७० २७३११२ 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.२०/का-०४ 

२. या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात आलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्चे करताना 
राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/ शतींचे 
पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.६.४.२०२१ व वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.६.२०२१ व दि.१४.१०.२०२१ अन्वये प्राप्त मान्यतेच्या अनुषंगाने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. विवरणपत्रातील स्तंभ-५ मध्ये दर्शाविळेला निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संवितरण प्रणालीव्दारे वितरीत 
करण्यात आला आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२११०२९१६५३०५५७३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


itally signed by VARUDKAR MAHESH ५5000५0 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 
VA R U D KA R M A H E S H DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=M ht 
2.5.4.20=d93c4961d98086877a404829621 1d7af97ecfd40d7967c43d20b3 
60d83ce0fa6, 
pseudonym=58C42BF9F 3ABBB1C15CFBC42D0AA8503E42564DB, 
A S H O K RA O erialNumber=7EBBBC37 12E8D459EF90BF7AAE4EA46E9CAEBDDSOCFECD 


E2EE7CE0454FA0416A, cn=VARUDKAR MAHESH ASHOKRAO 
Date: 2021.10.29 16:53:59 +05'30 


( महेश वरुडकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई 
४. सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई 
५. उप आयुक्त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

उप आयुक्त (बाल विकास), महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे 
७. सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास) 

सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी 
९. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 
१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
११. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१४. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२,३,७-अ,८,९,१०), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवड नस्ती, का-०४. 


पृष्ठ षु पैकी षु 


